महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०१८/प्र.क्र.१११/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिमं-२०१५/प्र.क्र.५९/भाषा-२, दि.५.८.२०१५. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिमं-२०१५/प्र.क्र.५९/भाषा-२, दि.५.७.२०१६. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१, दि. २८.८.२०१८ 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळावर विविध क्षेत्राशी निगडित २३ सदस्यांची 
नियुक्‍ती संदर्भाधीन दि.५.८.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे 
पुढील आदेशा होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यापैकी दोन 
सदस्यांची पदे राजीनामा व नियुक्‍ती न स्विकारल्याच्या कारणास्तव रिक्‍त राहील्याने सदर पदांवर 
दि. ५ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये दोन सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचा कालावधी दिंनाक ०४.०८.२०१८ रोजी संपुष्टात आला असल्यामुळे 
दि. २८.०८.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विद्यमान मंडळास नव्याने पुनर्रचना होईपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मंडळाची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळावर खालील अध्यक्ष व सदस्यांची या आदेझाच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव विभाग पदनाम 
| 9. श्री. दिलीप करंबेळकर मुंबई अध्यक्ष 
२. | डॉ.अरुणभोसले कोल्हापूर सदस्य 
३. | डॉ. नागोराव कुंभार लातूर सदस्य 
४. | डॉ.राजन गवस कोल्हापूर सदस्य 
५. | डॉ. रुजूता हादये मुंबई सदस्य 
६ श्री. संतोष शहोळार ता. सटाणा, जि. नाशिक सदस्य 
७. । मेजर जनरल शाशिकांत पित्रे पुणे सदस्य 
८. | डॉ. अरुणचंद्र पाठक पुणे सदस्य 
९. | डा. भीमराव उल्मेक पुणे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०१८/प्र.क्र.१११/भाषा-२ 


| १ डॉ. नामदेव मेश्राम नागपूर सदस्य 
पै. डॉ. शिरीष नखाते भंडारा सदस्य 
१२. | डा. संजय तांबट पुणे सदस्य 
१३. | डॉ. बाळ फोंडके मुंबई सदस्य 
१४. । ST. नीरज हातेकर मुंबई सदस्य 
१५. | प्रा. लक्ष्मणराव टोपले विक्रमगड, जि. पालघर सदस्य 
१६. | श्री. श्रीकांत उमरीकर औरंगाबाद सदस्य 
१७. । डॉ. सर्जेराव ठोंबरे औरंगाबाद सदस्य 
१८. | श्रीमती निलिमा wet ठाणे सदस्य 
१९. | प्रा. डॉ. सविता लडगे मुंबई सदस्य 
२०. | श्रीमती चारुशीला जुईकर मुंबई सदस्य 
२१. | at. दिनकर कांबळे वाई, जि. सातारा सदस्य 
२२. श्री. सिद्धराम पाटील सोलापूर सदस्य 
२३. | डॉ.अरुणादेरे पुणे सदस्य 
२४. | डॉ. श्रीनंद बापट पुणे सदस्य 
२५. | ST. दीपक जेवणे पुणे सदस्य 
२६. | at. माधव dis वाई, जि. सातारा सदस्य 
२७. | श्री. राहूल देशमुख मुंबई सदस्य 
२८. । डो. हेमचंद्र प्रधान मुंबई सदस्य 
२९. | डॉ. गणपत माने अमरावती सदस्य 
३०. | प्रा. अविनाश कोल्हे मुंबई सदस्य 
३१. | ait. राजेंद्र कोंढरे पुणे सदस्य 


सदर मंडळावरील अशासकीय अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३ मार्च २०१० मधील तरतुदीनुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दि.२४ मे २०१२ मधील 
तरतुदीनुसार बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०१८/प्र.क्र.१११/भाषा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०५१८०५१४२३७३२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Ap 0 Gawd 
DN: c=IN, ०२७०५ 't Of Maharasht 
Marathi Language, postalCode=400032, 


‘Mahi 
2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248c583b5e7f565 


Aparna 
fb8f4397 617484 fa00c420b9d8820, 
Arvind Gawde 0५७७ 
Date: 2019.03.05 scare +05'30' 


(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

६. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे, मुंबई 

७. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, धोबीतलाव, मुंबई 

८. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई 

९. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई 

१०.सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई 

११.मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-४/सेवा-५/विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

१३. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. उप सचिव (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. मंडळाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य ( सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई यांच्या मार्फत) 

१७.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


